स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय बांधकामाकरीता 
केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा राज्यातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३६१/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जानेवारी, २०१८. 
वाचा: 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१५/प्र.क्र.४०/नवि-३४, दि. १४.०८.२०१५ 
३) केंद्र शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाचे आदेडा क्रमांक १/८/२०१५-58॥॥, दि. १७.१२.२०१८. 


Sih 


शासन निर्णय: 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 
चांगळे आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय बांधकामाकरीता सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील आदेशान्वये रुपये १२,११,५०,०००/- (रूपये 
बारा कोटी अकरा लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत केला आहे. 


३. त्यानुसार, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाचा रुपये १२,११,५०,०००/- (रूपये बारा कोटी अकरा 
लक्ष पन्नास हजार फक्त) व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा रूपये ८,०७,८०,१९४/- (आठ कोटी सात लक्ष ऐंशी 
हजार एकशे चौऱह्यात्नरव फक्त) निधी वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केद्र व राज्य हिस्सा असा एकूण 
रूपये २०,१९,३०,१९४/-(वीस कोटी एकोणवीस लक्ष तीस हजार एकऱो चौऱ्यान्नव) इतका निधी राज्यातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार संबंधित ळेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे त्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली निधी रूपये 
आ | महानगरपालिकांना 
हि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, ६,८९,३५,६००/- 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (रूपये सहा कोटी 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), ३१, सहायक अनुदाने | एकोणनव्वद लक्ष पस्तीस 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत हजार UE फक्त.) 
२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९१, ४,५९,६९,७०६/- 


महानगरपालिकांना सहाय्य, (00) (७७) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये चार कोटी एकोणसाठ 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने लक्ष एकोणसत्तर हजार सातऱो 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत सहा फक्त.) 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३६१/नवि-३४ 
अ.क्र लेखाशिषे अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली निधी रूपये 


=e rrr 


ब) | नगरपरिषदांना 


षी मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, ४,८२,९४,४००/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये चार कोटी ब्यांशी लक्ष 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | चौऱ्ह्यात्नरव हजार चारशे 
(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत फक्‍त.) 


२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९२, ३,२१,९७,०८८/- 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये तीन कोटी ऐकवीस 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने लक्ष UAT हजार 


(वेतनेतर), (२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत अट्ट्यांशी फक्‍त.) 
क) | नगरपंचायतींना 
हि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, ३९,२०,०००/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (03) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये एकोणचाळीस लक्ष 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), वीस हजार फक्त.) 
(२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत 
२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, १९३, २६,१३,४००/- 


नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये सव्वीस लक्ष तेरा 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने हजार चारशे फक्त.) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत 


प्‌. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेडा प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय वाटप शासन स्वतंत्र 
आदेशान्वये करून देईल, त्यानुसार या निधीचे वितरण संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्याची 
कार्यवाही राज्य अभियान संचालकांनी करावी. 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ अन्वये ३१, 
वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ पैकी ७ (१)आ, ७(३), ७(४) या प्रकरणी लागू नाही. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्रमांक ७(२) बाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या हिऱड्याचा 
निधी वितरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणे असलेली रक्‍कम समायोजित 
करणे शक्‍य नाही. तसेच सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ (५,६,७,८,९) मध्ये नमूद अटींची पूर्तता करण्यात 
आली आहे. 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक २, ३ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद 
करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्यित योजना नाही, तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त 
झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-५५९/अर्थोपाय, दिनांक २८/१२/२०१८ अन्वये 
करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३६१/नवि-३४ 

९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २एप्रिळ, २०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर योजनेच्या स्वरुपात 
अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील अनुक्रमांक १, २, ३,४ मध्ये नमुद 
करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधीळल अनुक्रमांक 
५ते१० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
२ एप्रिल, २०१८ मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


१०. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील ७ (१) अ 
अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर 
शासन निर्णयान्वये एकूण २०,१९,३०,१९४/-(वीस कोटी एकोणीस लक्ष तीस हजार एकशे चौऱ्यान्नव) इतका निधी 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


११. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:अनौ-५५९/अर्थोपाय, दिनांक 
२८/१२/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०५१५१८३८४४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2019.01.05 15:29:25 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (संबंधित) 
. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायती (संबंधित) 
१०. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
१४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१७. निवडनस्ती, नवि-३४ 


Cc AW AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


